मराठा लष्करी किल्ले या सदराखाली जागतिक 
वारसासाठी नामांकन केलेल्या १२ किल्ल्यांच्या 
प्रदर्शनाच्या ARIAT साठीच्या खर्चास प्रशासकीय 
व वित्तीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : स्मारक-२०२४/प्र.क्र.१४८/सां.का.३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
दिनांक : ११ जुले, २०२४ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र.पुवसं-२०२२/प्र.क्र.१२/ 
साका. तिन रकर- 
२) द्रोण, गुडगाव आणि पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांच्यात 
दि.१०.११.२०२२ रोजी करण्यात आलेला करारनामा. 
३) संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.तंत्र-२०२४/मराठा लष्करी किल्ले ॥९९७००/१९८०, दि. २१.०६.२०२४. 


प्रस्तावना :- 

जागतिक वारसा केंद्र समितीचे ४६ वे अधिवेशन दि.२१ ते ३१ जुले, २०२४ या कालावधीत नवी 
दिल्ली येथे आयोजित करण्यात येणार आहे. जागतिक वारसा मराठा लष्करी किल्ले नामांकनामध्ये १२ 
किल्ल्यांच्या प्रतिकृती या अधिवेशनात ठेवण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील मराठी लष्करी वास्तु 
स्थापत्य या प्रस्तावाचा समावेश युनेस्कोद्वारे जागतिक वारसा नामांकनाच्या तात्पुरत्या यादीत समावेश 
केला आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय युनेस्को जागतिक वारसा समितीच्या नवी दिल्ली येथे दिनांक १२ 
जुले ते दिनांक ३१ जुले, २०२४ या कालावधीमध्ये नियोजित ४६व्या अधिवेशनामध्ये होणार आहे. 
सदरहू अधिवेशनामध्ये १२ किल्ल्यांचे स्केळ मॉडेल (प्रतिकृती) आणि माहितीफलक प्रदर्शित करणे 
अपेक्षित आहे. त्यास अनुसरून या प्रयोजनार्थ प्रदर्शनाच्या क्यरेडानच्या (Curation) संकल्पन व 
मांडणीकरीता वास्तुविशारद संस्थेची विहीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करून नेमणूक करण्याची प्रक्रीया 
संचालक यांनी राबविली. त्यानुसार मे. Dronah Gurugoan, Harayana यांची निविदेस सर्वात कमी 
दरासह (L-9) प्रशासकीय मान्यता व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

जागतिक वारसा केंद्र समितीच्या दिनांक २१ ते ३१ जुले, २०२४ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे 
आयोजित करण्यात येणाऱ्या ४६व्या अधिवेशनात मांडण्यात येणाऱ्या मराठा लष्करी किल्ले या 
सदराखाली १२ किल्ल्यांच्या प्रदर्शनाच्या ARIA (Curation) करीताच्या रु.९,३१,०००/- (रुपये नऊ 
लक्ष एकतीस हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या मे. Dronah Gurugoan, Harayana यांच्या निविदेस सर्वात 
कमी दरासह (L-1) प्रशासकीय मान्यता व वित्तीय मान्यता या शासन निर्णयान्वये देण्यात येत आहे. 
०२. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत असून, त्यांना अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यास या संबंधीच्या देयकावर 
स्वाक्षरी करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर काम हे निकषानुसार/मानकानुसार पूर्ण होईल, 
हे पाहण्याची जबाबदारी संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांची असेल. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०२४/प्र.क्र.१४८/सां.का.३ 


०३. या कामासाठी होणारा खर्च मागणी क्रमांक झेडडी-२, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, २२०५ 
कला व संस्कृति (००) 903, पुरातत्वशास्त्र (0१) (०१) पुरातत्वशास्त्र संचालनालय (अनिवार्य) (२२०५ 
१७३२) १३ कार्यालयीन खर्च या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२४-२५ या आर्थीक वर्षातील उपलब्ध निधीतून 
भागविण्यात यावा. 

०४. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग २, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला उपविभाग तीन मधील अनुक्रमांक 
६ मधील परिच्छेद क्र. २७(२) “अ” नुसार तसेच वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, 
दिनांक ०१ एप्रिल, २०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकाराच्या अधिन राहून निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
oy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७१११८१३३१२९२३ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NANDA MARUTI RAUT 
N A N D A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
CULTURAL DEPARTMENT, 
2.5.4.20=281d8ee0076aee3a052a490903f93deadef9f7e2a 186620: 
03666d244838270, postalCode=400032, st=M. 


MARUTI RAUT sugars son 
(नंदा राऊत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 
मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
उपसचिव (सां.का. ३), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महाळेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती, सां.का.३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


